संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, 
मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२३/प्र.क्र.८८/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२३/प्र.क्र.३१/प्रशासन-१ 
दि. २५ एप्रिल, २०२३. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ 
3) वित्त विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ०६ सप्टेंबर, 2023 
४) संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, मुंबई यांचे दि.२२ ऑगस्ट, २०२३ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, 


वरळी, मुंबई या कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२३ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ 


कालावधीपर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, मुंबई यांच्या 


कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील of पदे सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा 


महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, 2023 पासून 


दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


३. या बाबीवरील खर्च संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, मुंबई या कार्यालयातील 


पदांसाठी “ 2290 - नगर विकास, २२१७०२३४-००१-१ संचालक, बी.डी.डी. चाळी, ०१ वेतन” या 


लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन 2023/प्र.क्र.88/प्रशासन-1 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१ ऑगस्ट, 


२०२३ व दि.०६ सप्टेंबर २०२३ च्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२६१५४७३७५४१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


os Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 

R a Nn | t RESOURCES DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1abde6c83c28d6dbd9f52f359ea 1 6d2e960f1 6f7ca457601d 
a7303357626d5f5, 


e ee e pseudonym=3EF569FF75EA2AD1A0559554FA917F2DEF 105643, 
S h | Va | fa O A h | re serialINumber=7695265D501491899F 1C290C5FAC1C7252F8D5F4D 
75CE48B86577435F1F4D615, cn=Ranjit Shivajirao Ahire 
Date: 2023.09.26 15:49:40 +05'30' 


(रणजित शि. अहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) संचाळक, मुंबई विकास विभाग चाळी, सावली इमारत, गणपत जाधव मार्ग, वरळी, मुंबई 


प्रत :- १) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


2) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


३) लेखा व अधिदान कार्यालय, मुंबई. 


४) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई 


५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६) निवडनस्ती कार्यासन प्रशासन-१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन 2023/प्र.क्र.88/प्रशासन-1 


विवरणपत्र (१ नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि. 
१/०८/ दि. 
: as Sees दि.०१/०९/२०२ 
दि.३१/०८/२०२३ | पर्यंत ३१/०८/२०२३ २. तात 
अ. पर्यंत मुदतवाढ । मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ र 5ese 
7 कार्यालयाचे नाव देण्यात देण्यात देण्यात आलेल्या | __. — 
ih ad आतल्या या पर्यंत मुदतवाढ 
आलेल ल अस्थायी वदी 
अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये दात ळा 
— a aa पदांची संख्या 
संख्या. पदांम झालेली घट 
झालेली वाढ. 
| २ 3 8 ष्‌ द 
| संचालक, मुंबई ०६ शि शि ०६ 
विकास विभाग 
चाळी, मुंबई 
एकूण ०६ a ॥. | ०६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


